“महाराष्ट्र कृषि, पशु व मत्स्य विज्ञान, आरोग्य 
विज्ञान, उच्च, तंत्र व व्यवसाय शिक्षण यांमधील 
अनधिकृत संस्था व अनधिकृत अभ्यास पाठ्यक्रम 
(प्रतिबंध) अधिनियम, २०१३” ची प्रभावी 
अमंलबजावणी करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन परिपत्रक क्र. टीईएम-२०१७/प्र.क्र.४७३/तांशि-४ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २४ डिसेंबर, २०१८ 


संदर्भ :- १. “महाराष्ट्र कृषि, wal व मत्स्य विज्ञान, आरोग्य विज्ञान, उच्च, तंत्र व व्यवसाय शिक्षण 
यांमधील अनधिकृत संस्था व अनधिकृत अभ्यास पाठ्यक्रम (प्रतिबंध, अधिनियम, २०१३” 
२. “महाराष्ट्र कृषि, v3] व मत्स्य विज्ञान, आरोग्य विज्ञान, उच्च, तंत्र व व्यवसाय 
शिक्षण यांमधील अनधिकृत संस्था व अनधिकृत अभ्यास पाठ्यक्रम (प्रतिबंध) 
अधिनियम, २०१३ ” अंतर्गत दिनांक ७ नोव्हेंबर, २०१३ ची अधिसूचना. 


प्रस्तावना : 

महाराष्ट्र राज्यात कृषि, wy व मत्स्य विज्ञान, आरोग्य, उच्च ,तंत्र व व्यवसाय शिक्षण 
यांमधील अनधिकृत संस्था स्थापन करणाऱ्या आणि अनधिकृत अभ्यासक्रम सुरू करणाऱ्या किंवा 
चालविणाऱ्या व्यक्‍तींना प्रभावीपणे मनाई करण्याकरीता आणि त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी 
आणि तत्संबंधित किंवा तदानुषंगिक बाबींसाठी “ महाराष्ट्र कृषि,पश्रु व मत्स्य विज्ञान, आरोग्य 
विज्ञान ,उच्च, तंत्र व व्यवसाय शिक्षण यांमधील अनधिकृत संस्था व अनधिकृत अभ्यास पाठ्यक्रम 
(प्रतिबंध| अधिनियम, २०१३” करण्यात आला आहे. सदर अधिनियमाच्या प्रयोजनार्थ सक्षम 
प्राधिकारी नियुक्त करण्याबाबतची तरतूद अधिनियमाच्या कलम ५ मध्ये करण्यात आली आहे. 
अधिनियमातील सदर तरतुदीस अनुसरून दिनांक ७ नोव्हेंबर, २०१३ च्या अधिसूचनेद्वारे उच्च 
शिक्षण, तंत्र शिक्षण व व्यवसाय शिक्षण यांमधील शिक्षण संस्था व अभ्यासक्रम याकरीता अनुक्रमे 
संचालक, उच्च शिक्षण संचालनालय, पुणे, संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, मुंबई व 
संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई यांना सक्षम प्राधिकारी घोषित 
करण्यात आले आहे. राज्यात अनधिकृत संस्था व अनधिकृत अभ्यासक्रम चालविण्यात येत 
असल्याच्या तक्रारी शासनास प्राप्त होत आहेत. 


परिपत्रक : 

“ महाराष्ट्र कृषि,पशु व मत्स्य विज्ञान, आरोग्य विज्ञान ,उच्च, तंत्र व व्यवसाय शिक्षण 
यांमधील अनधिकृत संस्था व अनधिकृत अभ्यास पाठ्यक्रम (प्रतिबंध अधिनियम, २०१३” या 
अधिनियामाच्या प्रयोजनार्थ दिनांक ७ नोव्हेंबर, २०१३ च्या अधिसूचनेद्वारे उच्च शिक्षण व तंत्र 
शिक्षण यांमधील शिक्षण संस्था व अभ्यासक्रम याकरीता अनुक्रमे संचालक, उच्च शिक्षण 
संचालनालय, पुणे व संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, मुंबई यांना सक्षम प्राधिकारी घोषित 


शासन परिपत्रक क्रमांकः टीईएम-२०१७/प्र.क्र.४७३/तांशि-४ 


करण्यात आले आहे. तरी सदर अधिनियमाची प्रभावी अमंलबजावणी व्हावी, याकरीता सर्व सक्षम 
प्राधिकाऱ्यांनी अधिनियमातील तरतुदीप्रमाणे कार्यवाही करावी व करण्यात आलेल्या कार्यवाहीचा 
अहवाल झासनास सादर करावा. 

2. सदर TRA परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या )=www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१८१२२४१२१००३३९०८ असा 
आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Sanjay A. Dharurk 
f Mi 


e 
hi hte 
Sanjay A, ८५५१ 
Depa: it, postalCode=400032, 
t=Mahi hy 
2.5.4.20=637145fd393d6d5c713e94e6da7bc6b 


D h a r ५1 r ka [| = ee 


2018.12.24 16:36:25 +05'30' 


(संजय औ.धारुरकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


. संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
संचालक, उच्च शिक्षण संचालनालय महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


१ 

2 

३. Ud सहसंचालक, तंत्र शिक्षण, विभागीय कार्यालये 
४. सर्व सहसंचालक, उच्च शिक्षण, विभागीय कार्यालये 


१. आयुक्त, कृषि, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई 

३. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

४. मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण aid fasts कार्य अधिकारी 

५. मा.राज्यमंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव 

६. कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

७. कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, जी.टी.रुग्णालय आवार, ९ वा मजला, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, नविन मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१ 

९. निवड नस्ती (तांशि-४). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


